रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकास 
आराखड्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राविप्रा-२०२१/प्र.क्र.१६/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्र. टिडीसी-२०१६/३/प्र.क्र.२२९/पर्यटन, दिनांक ३१.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
क्र.टिडीएम-२०१७/१०/प्र.क्र.१८४/पर्यटन, दिनांक २०.१२.२०१७ 
३) शासन निर्णय पत्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.०५/सां.का.३, दिनांक 23.02.2022 
४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
क्र. राविप्रा-२०२१/प्र.क्र.१६/सां.का.३, दिनांक ३१.०३.२०२२ 
५) शासन निर्णय पत्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्र. बैठक-२०२२/प्र.क्र.०५/सां.का.३, दिनांक ३१.०३.२०२२ 
६) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्र. राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/सां.का.३, दिनांक २८.०३.२०२३ 
७) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्र. राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/सां.का.३, दिनांक १९.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

रायगड जिल्ह्यातील रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकासासाठी रु.६०६.०९ कोटी 
रकमेच्या आराखड्यास संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सदर आराखड्यासाठी रायगड किल्ला व परिसर 
विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. सदर आराखडयातील कामांसाठी 
जिल्हाधिकारी रायगड यांना आतापर्यंत एकूण रक्‍कम रू.१३५.०२ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यात आली आहे. रायगड किल्ला व परिसर विकास आराखडयाकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील रू.१०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत AST असून तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या 
सन २०२३ च्या दुसर्‍या (पावसाळी) अधिवेशनामध्ये या कामाकरीता रु.१०० कोटी इतका निधी पुरवणी 
मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यापैकी रू.४७.०० कोटी इतका निधी विभागास 
उपलब्ध झाला आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः राविप्रा-२०२१/प्र.क्र.१६/सां.का.३ 


शासन निर्णय :- 

या झासन निर्णयान्वये रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखड्यातील कामांकरीता 
आव्यक रु.४७,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये सत्तेचाळीस कोटी waa) इतका निधी जिल्हाधिकारी, 
रायगड यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२ २२०५- कला व संस्कृति, (903) पुरातत्वशास्त्र, (०१) 
(०३) रायगड किल्ला व परिसर विकास आराखडा कार्यक्रम) २२०५ ३७४२ ५० इतर खर्च या 
लेखाशिर्षातून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम आहरण करून संबधितांना वितरीत करण्याकरीता 
संबधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" व संबधित जिल्हाधिकारी यांना "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
नियंत्रण अधिकारी यांचा कोड ०००२८ असा आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानाची रक्कम त्यांनी संबधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करून संबधितांना 
वितरीत करण्यात यावे. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


०४. सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची काळजी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घ्यावी. तसेच 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर आराखड्यातील कामांसाठी खर्च करण्यात यावा. या 
आराखड्यात मंजूर कामाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च होणार नाही 
याचीही दक्षता जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घ्यावी. तसेच आराखड्यातील कामाच्या प्रगतीचा 
नियमितपणे द्विमासिक अहवाल झासनास सादर करण्यात यावा. 


०५. हा शासन निर्णय विअप्र -२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ४ 
मधील परिच्छेद क्र. २७ (2) "अ" नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 92 एप्रिळ २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११७१६३५१८४१२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
NANDA MAR U Tl oN eens जप CULTURAL 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666d24 
4838270, postalCode=400032, st=Mahare 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राविप्रा-२०२१/प्र.क्र.१६/सां.का.३ 


. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. उप सचिव (oT) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. 


महालेखापाल - २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


१०.महालेखापाल - १ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

१३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (यांना 


आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


रायगड यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 


१४. निवड नस्ती, सां.का. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


